महाराष्ट्र वानिकी प्रकल्पांखाळलील उत्पादन 
वानिकी कार्यक्रमांतर्गत अस्थायी पदे सन 
२०२३-२४ मध्ये चालू ठेवण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
महसूल व वन विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक:-एफडीएम -२०२३/प्र.क्र.२१/फ-२ 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२, 
दिनांक :- ०९ मार्च, २०२३ 


वाचावे :- १) शासन निर्णय, महसूल व वन विभाग, क्र. एमएफएस-२०१७/प्र.क्र.9७/फ-८, 

दि.१३.०९.२०१९ व दि.२१.०९.२०२१. 

२) शासन निर्णय, महसूल व वन विभाग, क्रमांक- एफडीएम २०२२/प्र.क्र.२२/फ-२ 
दि. २९.०९.२०२२ 

३) उप वनसंरक्षक, (अर्थसंकल्प, नियोजन व विकास), नागपूर यांचे 
पत्र क्र.जा.क्र. कक्ष-३/योजनेत्तर/प्र.क्र.४६ (२२-२३)/१९१, दि.१९.०१.२०२३ 

8) शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्र.पदनि २०१६/प्र.क्र.०८/१६/आ.पु.क., 
दि.०८.०२.२०२३ 


शासन निर्णय :- 

महाराष्ट्र वानिकी प्रकल्पाखालील उत्पादन वानिकी कार्यक्रमांच्या अंतर्गत खाळीळल १३ अस्थायी पदांना 
सन २०२२-२३ मध्ये दि.०१.०९.२०२२ ते दि.२८.०२.२०२३ पर्यंत चालू ठेवण्यास संदर्भ H.2 येथील 
दि.२९.०९.२०२२ च्या शासन निर्णयान्वये शासनाची मंजुरी देण्यात आळी होती. सदर मुदत 
दि.२८.०२.२०२३ रोजी संपुष्टात आली आहे. त्याअनुषंगाने खाली दर्शविलेल्या विवरण पत्रातील १३ अस्थायी पदे 
ही वनविभागाच्या मंजूर आकृतीबंधात समाविष्ट असल्याने या १३ अस्थायी पदास वित्त विभागाच्या संदर्भ क्र. ४ 
येथील शासन निर्णय दि.०८.०२.२०२३ च्या अधिन राहून दि.०१.०३.२०२३ ते दि.३१.०८.२०२३ पर्यंत चालू 
ठेवण्यास शासनाची मान्यता देण्यात येत आहे. 


meal 
र 
३ 
याबाबत वेतनावरील खर्च -प्रधान शीर्ष २४०६ वनीकरण व वन्यजीवन, (योजनेतर) ०१ वनीकरण, १०१ 
वनसंधारण, विकास व पुननिर्मिती (०२) (०२) कृत्रिम पुनर्निमिती (२४०६ ०१२२) ०१ वेतन या लेखाशीर्षाखाली 
दर्शविण्यात यावा व सन २०२३-२४ यावर्षी त्याखालील मंजूर होणा-या अनुदानातून भागविण्यात यावा. 
सदर शासन निर्णय वित्त विभागाच्या शासन निर्णय,वित्त विभाग, क्रमांक पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/ 
आ.पु.क., दि.०८.०२.२०२३ अन्वये प्रशासकीय विभागास प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारास अनुसरुन 
निर्गमित करण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः एफडीएम -२०२३/प्र.क्र.२१/फ-२ 


सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२३०३०९११३३०४३०१९ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. mace 


DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF 
‘ST DEPARTMENT, postalC 


SUNIL PANDURANG “= 
PANDHARE ci 


(सुनिल पांढरे) 
उप सचिव (वने) 
महसूल व वन विभाग 

प्रतिलिपी :- 

१) प्रधान मुख्य वनसंरक्षक, (वनबल प्रमुख) महाराष्ट्र राज्य, नागपूर. 

२) प्रधान मुख्य वनसंरक्षक, (अर्थसंकल्प, नियोजन व विकास) महाराष्ट्र राज्य, नागपूर. 

३) अप्पर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (सवी. 

४) मुख्य वनसंरक्षक, मध्यवर्ती मुल्यांकन घटक, नागपूर. 

५) महालेखापाल-१ (लेखा व अनुज्ञेयता)/ लेखा परिक्षा), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

६) महाळलेखापाल-२ (लेखा व अनुज्ञेयता)/ (लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र राज्य,नागपूर. 

७) वित्त विभाग, व्यय १०/अर्थसं-६, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 

८) नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 

९) जिल्हा कोषागार अधिकारी, यवतमाळ/नागपूर/'चंद्रपूर/पुणे/नाशिक/औरंगाबाद 

१०) कार्यासन अधिकारी, ब-१ महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 

११) निवडनस्ती, फ-२ कार्यासन, महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


